प्रशासकीय मान्यता 
सटाणा, जिल्हा नाशिक येथे नवीन 
विस्तारीत न्यायालयीन इमारत बांधणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-१११९/प्र.क्र.४८/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१५मार्च, २०२२. 


पहा :- १) प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्य६०४६/१९७४(५९)/७५२/९२०८, दिनांक ११ मार्च, २०१९ चे पत्र. 
२) जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक यांचे जावक क्र.इमारत/९४१३/२०१८, 
दिनांक १२ डिसेंबर, २०१८. 
प्रस्तावना :- 
सटाणा, जिल्हा नाशिक येथे नवीन विस्तारीत न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम 
करण्यासाठी संर्भाधीन क्र.१ च्या पत्रान्वये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडून प्रस्ताव 
शासनास सादर करण्यात आला आहे. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सटाणा, जिल्हा नाशिक येथे नवीन विस्तारीत न्यायालयीन इमारतीचे 
बांधकामासाठी रु.१०,३७,०७,८९५.०० (रुपये दहा कोटी सदतीस लक्ष सात हजार आठडी 
पंच्याण्णव फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या 
विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. क्र. बाब प्रशासकिय मान्यता 
रूपयात 
ha इमारतीचे बांधकाम (Te, तळमजला, ५,६०,४६,४५०.०० 
पहिला मजला व दुसरा मजला) 
गॅस पाईपलाईन १०,०००.०० 
बायो डायजेस्टर १,००,०००.०० 
रेन वॉटर हार्वेस्टींग ५,००,०००.०० 
दु. सोलार रुफ टॉप ५,००,०००.०० 
६. दिव्यांगांसाठी रॅम्प १,००,०००.०० 
फर्निचर ७६,९५,०००.०० 
पाणीपुरवठा २८,०२,३२३.०० 
। अंतर्गत विद्युतीकरण 22 02,323.00 
१०. | बाहय विद्युतीकरण ३३,६२,७८७.०० 
११: | १, अग्नीशमन यंत्रणा २५,००,०००.०० 
१२. आवारभिंत व गेट ५,००,०००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.४८/का-१३, 


१३. अंतर्गत रस्ते १५,००,०००.०० 
१४. ।मैदानाचा विकास ३,००,०००.०० 
१६५. वाहनतळ ५,००,०००.०० 
१६. लन्डस्केपिग ५,००,०००.०० 
१७. ।भूपरिक्षण व जमिनीचा सर्व्हे १,००,०००.०० 
१८. ।अंडरग्राउंड वॉटर टॅन्क १०,००,०००.०० 
१९. | FA वॉटर स्टोरेज अँन्ड पंप हाऊस १५,००,०००.०० 
२०. | वातानुकूलीत यंत्रणा ५,००,०००.०० 
२१. | एबी रुम लाईटींग इ. २,५०,०००.०० 
२२. सी.सी.टीव्ही १,००,०००.०० 
२३. ।आकस्मिकता निधी २२,४१,८५८.०० 
२४. ।वस्तुव सेवा कर ९९,८०,२६६.०० 
२५. | भाववाढ ८३,१६,८८८.०० 

एकूण १०, ३७,०७,८९५.०० 
२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

१) काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

२ सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या 
सविस्तर अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना मा. प्रमुख 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्या सहमतीने तरतूदी अंतीम करण्यात याव्यात. 

३) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 
सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

४ सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता 
नमूद सर्व कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 

५) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता 
घेण्यात यावी. 

६ प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७/तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात 
आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

७ सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/ प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

८) सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेण्यात यावी. 

९) अंदाजपत्रकीय कामात बदल HS नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.४८/का-१३, 


१०) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या 
आधारावर कामाच्या व्याप्तीत deo किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नये. 


११) नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा 
झाल्यास, याबाबत लेखी sear प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पद्धतीने सदर 
कामांना मंजूरी घेण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यावर 
जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्त कामासाठी “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम, (03) न्यायदान 
(केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), (०३) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३ मोठी 
बांधकामे (४०५९०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी 
बांधकामे (कार्यक्रम, ५३ मोठी बांधकामे (४०५९१२२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ 
नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १८९/१९/ 
इमा-२, दिनांक १३ मे, २०१९ अन्वये तसेच, नियोजन विभाग, परिपत्रक, क्र.ससमा-२०१०/ 
प्र.क्र.४८/भाग-१/ का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार विभागास 
असलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ 
विनियम, भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहेत 


दघ. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२२०३१५१६४०५५३६१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 
= )VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
‘ode=400032, st=Maharashtra, 


(नितिन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.४८/का-१३, 


मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 

मा.प्रबंधक बी (डब्ल्य शाखा, मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 

मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व 

नागपूर, 

९) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, नाशिक. 

qo) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. 

११) कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मालेगाव. (मूळ अंदाजपत्रक व 
आराखडे यांच्यासह) 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

१३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१४) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२, 

) 

) 


AN 


०८ 


YN LYS «>. LVN >> 


Sm 2-८. 


eS 


१५)नियोजन विभाग-१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 

१६) अपर आयुक्त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१७ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१९) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन-१३) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


